परंपरागत कृषि विकास योजनेच्या ३५० 
गटांसाठी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून अनुसुचित जाती 


प्रवर्गासाठी निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्सव्यवसाय विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक :- योजना ३३२२/ प्र.क्र.१४/१-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई- ४०००३२ 
दिनांक : २९ मार्च, २०२२ 


वाचा : 
१) केंद्र शासनाने DAC Website: agricoop.nic.in या सांकेतिक स्थळावर निर्गमित केलेल्या 
परंपरागत कृषि विकास योजनेच्या मार्गदर्शक सुचना. 

२) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक योजना ३३२०/प्र.क्र.७४/१-अ, दि.०२.१२.२०२० 

३) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/पीकेव्हीवाय/निमा/अजा/३५३३/२०२२, दि.३१.०१.२०२२ 

४ वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. of 08.2024 

५) केंद्र शासनाचे पत्र क्र." No.8-34/2094-Org.Fmg (480&§/FTS) दि.२०.०७.२०२१ 

६) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४.०६.२०२१ 
) 
) 
) 


७) कृषी व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: योजना ३३२१/प्र.क्र.१२९/१-ओ, दि.१०.१२.२०२१ 
८) कृषी व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: योजना ३३२१/प्र.क्र.१२९/१-अ, दि.१४.०३.२०२२ 
९) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी २०२१/प्र.क्र.९६/ 
अर्थसंकल्प (विघयो), दि. २४.०३.२०२२ 


प्रस्तावना -: 


राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानांतर्गत पंरपरागत कृषि विकास योजना सन २०२०-२१ पासून 
३५० गट स्थापन करुन राबविण्यात येत आहे. योजनेअंतर्गत एकदा निवड केलेल्या गटास तीन वर्षे 
लाभ देण्यात येतो. 


सन २०२०-२१ मध्ये ३५० गटांचा रु. २८८.८४ लाख निधी अखर्चित राहिला असून त्यास 
केंद्र शासनाने संदर्भ क्र.५ वरील दिनांक २०.०७.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये पुर्नजिवित (Revalidate) 
करुन दिलेला आहे. सदर निधीमध्ये अनुसुचित जाती प्रवर्गाच्या केंद्र हिस्स्याच्या रु. २१.६६ ळाख 
निधीचा समावेहा आहे. सन २०२१-२२ मध्ये केंद्र हिस्सा रु. २१.६६ लाख व त्यास पुरक राज्य हिस्सा 
रु. १४.४४ लाख असा एकूण रु. ३६.१० लाख निधी वितरीत करावयाचा आहे. 


सदर योजना राबविण्याकरीता संदर्भ क्र.२ वरील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आलेली आहे. 


केंद्र पुरस्कृत कृषि उन्नती योजना परंपरागत कृषि विकास योजनेसाठी अनुसूचित जाती 
घटकांकरीता सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात पुढीलप्रमाणे सामाजिक न्याय विभागाकडे 
अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार नियतव्यय उपलब्ध आहे. तसेच सदर प्रवर्गाकरीता यापूर्वी वितरीत 
केलेल्या निधीचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना ३३२२/ प्र.क्र. १४/१-ओ 


(रुपये लाखात) 
तपशिल लेखाशिर्ष २४०१ बी२०३ | लेखाशिर्ष २४०१ बी२१२ एकुण 
केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा डेक 
मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूद २२५.०० १५०.०० ३७५.०० 
शा.नि. दि. १०.१२.२०२१ 
नुसार वितरीत निधी >. त 29) 
शा.नि. दि. १४.०३.२०२२ 
नुसार वितरीत निधी शिका ia aes een 
एकूण वितरीत निधी ६८.३१ ४५.५४ ११३.८५ 


केद्र हिछयाच्या शिल्लक निधीच्या अनुषंगाने कृषि आयुक्तालयाने संदर्भ क्र. ०३ वरील 

पत्रान्वये निधी वितरणाबाबतचा शासनास प्रस्ताव सादर केलेला होता. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने 
राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना सन २०२१-२२ मध्ये 
राबविण्याकरीता अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरीता केंद्र हिस्सा रु. २१.६६ लाख व त्यास अनुसरुन राज्य 
हिस्सा रु.१४.४४ लाख असा एकूण रु. ३६.१० लाख निधी वितरणाच्या प्रस्तावास सामाजिक न्याय व 
विशेष सहाय्य विभागाच्या संदर्भ क्र. ९ वरील शासन निर्णयान्वये मान्यता प्राप्त झालेली आहे. या 
अनुषंगाने सदर निधी आयुक्‍त कृषि, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना वितरीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत पंरपरात कृषि विकास योजनेच्या ३५० गटांसाठी 
सन २०२१-२२ मध्ये राबविण्याकरीता अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरीता केंद्र हिस्सा रु. २१.६६ लाख व 
त्यास अनुसरुन राज्य हिस्सा रु.१४.४४ लाख असा एकूण रु. ३६.१० लाख इतका निधी आयुक्‍त 
(कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून वितरीत 
करण्यात येत आहे. 

या प्रित्यर्थ होणारा खर्च सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरीता मंजूर केलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात येऊन पुढील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


केंद्र हिस्सा लेखाशिर्षा राज्य हिस्सा लेखाशिर्षा 
मागणी क्र.एन-३, मागणी क्र.एन-३, 
२४०१-पीक संवर्धन, २४०१-पीक संवर्धन, 


(००) (७८९)- अनुसूचित जाती उपयोजना, (०१) । (००) (७८९)- अनुसूचित जाती उपयोजना, (०१) 
अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना | अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना 


(०१) (१३), (०१) (१४), 

कृषि उन्नती योजना- परंपरागत कृषि विकास | कृषि उन्नती योजना- परंपरागत कृषि विकास 
योजना योजना 

केंद्र हिस्सा ६० टक्के (२४०१७ 203) राज्य हिस्सा Yo टक्के (२४०१ 8२१२) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना ३३२२/ प्र.क्र. १४/१-ओ 


२. सदर योजना राबवितांना खालील अटी व शातींचे पालन करण्यात यावे. 


१) सदर योजना केंद्र शासनाच्या संदर्भाधिन मार्गदर्शक सुचनांनुसार व केंद्र शासनाच्या निधी 
वितरीत करण्याच्या अटी व शर्ती नुसार राबविण्यात यावी. 

२) खर्चाचे लेखे सुव्यवस्थित ठेवुन सदर खर्चाचे लेखापरिक्षण अहवाल व उपयोगिता प्रमाणपत्रे केंद्र 
व राज्य शासनाला लवकरात लवकर प्रगती अहवालासह सादर करण्यात यावेत. 

३) योजनेच्या वेगवेगळया बाबींवरील भौतिक व आर्थिक प्रगती अहवाल केंद्र व राज्य शासनास 
प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत सादर करण्यात यावा. 

४) योजनेशी संबंधित ताळेबंद व लेखापरिक्षण जमा खर्चाच्या रकमा यांचा अहवाल अंमलबजावणी 
यंत्रणेने द्यावा. त्यामध्ये वर्षाच्या सुरूवातीला अखर्चित रकमा व व्याजाद्वारे मिळालेले उत्पन्न 
स्पष्टपणे नमुद करण्यात यावे. जेणेकरुन पारदर्शी स्वरुपात रकमा विचारत घेता येतील व 
संदिग्धता राहणार नाही. 

५) कोणत्याही परिस्थितीत मंजुर कार्यक्रमापेक्षा जास्तीचा कार्यक्रम राबविला जाणार नाही याची 
दक्षता घ्यावी. 

६) वरील योजनेचा निधी अनुसुचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गासाठीच खर्च करण्यात यावा तसेच केंद्र 
हिस्स्याच्या प्रमाणातच राज्य हिस्सा खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. 

७) कोरोनामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती अतिशय गंभीर स्वरुपाची राहण्याची शक्यता असल्याने 
सदर वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रण अधिकारी यांनी विहित पध्दतीने काटकसरीच्या 
उपाययोजना करुन खर्च करावा. 

८) सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात निधी खर्च होईल 
याची दक्षता घ्यावी. 

९) नियंत्रक अधिकारी यांनी अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा निधी त्याच घटकांवर खर्च होईल 
याची दक्षता घ्यावी. जेणेकरुन शासनाला या योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता 
येईल. 

३. सदर निधीखर्च करतांना विहीत कार्यपध्दती अनुसरुन सर्वर वित्तिय कायदे / टेंडर नियमावली 
व नियमांचे / प्रक्रियेचे/ वित्तीय अधिकारांच्य मर्यादेत / P.W.D. / मॅन्युअलचे अधिन राहून / CV.C 
तत्वानुसार / CAG च्या निर्देशानुसार/ प्रचलित शासन निर्णय / नियम / परिपत्रक / तरतुदीनुसार, 
बजेट व कोषागार नियमावली नुसार खर्च करण्याची कार्यवाही अंमलबजावणी यंत्रणांनी करावी. 
कोणत्याही परिस्थितीत कुठलाही शासन निर्णय /अधिकाराचा भंग होणारी नाही, याबाबत दक्षता 
घेण्याची जबाबदारी क्षेत्रिय कार्यालयाची राहिल. त्यांनी या शासन निर्णयांन्वये वितरीत केळेला सर्व 
निधी सर्व जिल्ह्यांना पी.एफ.एम.एस (PFMS) प्रणालीद्वारे वितरीत करावयाची कार्यपध्दती 
बंधनकारक राहिल. 

४. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी 
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक 
०६.०४.२०२१ व शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४.०६.२०२१ च्या शासन 
निर्णयातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः योजना 3322/ प्र.क्र. १४/१-ओ 


५. सदर योजनेकरिता आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना योजनेचे 
नियंत्रण अधिकारी म्हणुन व सहायक संचालक लेखा-१ यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणुन 
घोषित करण्यात येत आहे. 
६. सदरशासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक ०६.०४.२०२१ व दिनांक २४.०६.२०२१ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग तसेच कृषि व पदुम विभागास 
प्रदान केळेल्या अधिकारात आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१७८/व्यय-१४ दिनांक 
१७.०३.२०२२ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२२०३२९१५४४४४०५०१ असा आहे. 
हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Mukund Vishnu 
Pagare 


(मु. वि. पगारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई 
४. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर . 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
८. सहाय्यक संचालक, लेखा -१, कृषि आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
९. अवर सचिव (व्यय-१४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प (विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवडनस्ती (कार्यासन 9-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


